सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०२२ 
रोजीच्या तात्पुरत्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीतील 
सुधारणांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२४/प्र.क्र.७९/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २१ ऑगस्ट, २०२४ 
वाचा :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.०२/ आस्था-१, 
दि.१५ जून, २०२३. 
शुध्दीपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.०२/ आस्था-१, दि.१५ जून, 
२०२३ अन्वये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठता यादी 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठता यादीमधील काही अभियंत्यांचे समावेशन तसेच अभियंत्यांच्या 
तपशिलामध्ये नियुक्तीचा दिनांक, प्रवर्ग, शैक्षणिक अर्हता इत्यादी मध्ये सुधारणा करणेबाबत प्रादेशिक/ क्षेत्रिय 
कार्यालयाकडून कागदोपत्री पुराव्यांसह प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची दि.१५.०६.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या अंतिम ज्येष्ठतायादी मधील संबंधीत अभियंत्यांच्या तपशिळामध्ये सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सुधारणा/ समावेशन करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२११५५००७५५१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ब signed by SATISH KASHINATH HADPE 
सोबत : परिशिष्ट “अ a a ATH HADPE sien seers 
(सतिश का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
3 मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक/ पुणे/ अमरावती. 
४. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
५. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर/यवतमाळ/नाशिक. 
६. अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, पुणे. 
७. संबंधीत कनिष्ठ अभियंता व्दारा संबंधीत अधीक्षक अभियंता. 
८. कक्ष अधिकारी आस्थापना- ३/सेवा- ३/सेवा- 2, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९.निवडनस्ती आस्थापना -१. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२४/ प्र.क्र.७९ /आस्था-१, दिनांक २१ ऑगस्ट,२०२४ चे सहपत्र "परिशिष्ट- अ" 
संवर्गाचे नांव :- कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी :- 5-१५ : ३5. ४१८००-१३२३००. 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीच्या तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणांबाबतचे विवरणपत्र . 


नियम ३ शासकीय संबंधित जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३(२)(अ) ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शरा 
(२) (ब) | कर्मचाऱ्याचे नांव | पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
नुसार (सर्वश्री) नियुक्तीचा वर्ष) प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 
ज्येष्ठता मार्ग वर्ष) 
क्रमांक 
हिया २ ३ = cae 4 & ee 2 ८ ९ ह. 1.1. ee सैल :___ 2. 011- >) ९ 
३८२-अ श्री. मंगेश धनराज सरळसेवा | ०८-०३-१९६८ अ.ज. ०५-०७-१९९७ | ०५-०७-१९९७ | ३१-०३-२०२६ डी.सी.इ. ।|अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक यांच्या दि.१९.०६.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावासोबत 
चव्हाण सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता,श्री. मंगेश चव्हाण यांनी अ.ज. प्रवर्गाचे जात वैधता 


प्रमाणपत्र सादर केल्यामुळे शासन आदेश क्र.संकीर्ण-२०२४/ प्र.क्र.१४६/सेवा-३, 
दि.२४.०५.२०२४ अन्वये त्यांची सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याबाबत निर्गमित करण्यात 
आलेले दि.२६.०५.२०२० रोजीचे आदेश रद्द करुन त्यांची सेवा दि.२६.०५.२०२० पासून 
नियममित पदावर वर्ग करण्यात आली आहे. यास्तव, श्री. मंगेश चव्हाण यांच्या नावाचा 
समावेश दि. १५.०६.२०२३ रोजी प्रसिद्ध कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाच्या दि. 
०१.०१.२०२२ रोजीच्या तात्पुरत्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये करण्यात येत आहे. श्री.चव्हाण 
यांची ज्येष्ठता त्यांच्या नियुक्‍ती दिनांकास निश्चित करुन ज्येष्ठता क्र.३८२ वरील 
श्री.सुजित एकनाथ नागावेकर यांचे खाली व ज्येष्ठता क्र.३८३ वरील श्री.संजय 
नारायणराव पांपटवार यांचे वर ज्येष्ठता क्र. ३८२-अ येथे श्री. चव्हाण यांच्या नावाचा 
समावेश करण्यात येत आहे. 


६९९ श्री.गणेश रमेश टेपाळे| समावेठान 


२२-०६-१९७४ खुला ०५-०७-१९९९ | ०१-०३-१९९९ | ३०-०६-२०३२ | बी.ई. (सिव्हील) |भुकंप पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत नेमणुक. 
महसूल व वन विभाग / भूकंप पुनर्वसन कक्ष यांच्या दिनांक १४.०७.१९९८ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार व महसूल व वन विभाग / भूकंप पुनर्वसन कक्ष यांनी 
दि.२३.०९.१९९८ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द केलेल्या भूकंप पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत 
कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांची अंतिम सुधारित सामाईक ज्येष्ठतासूची मधील क्रम लक्षात 
घेऊन आणि म.ना.से. (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावळली,२०२१ नियम क्र. ३ व ४ मधील 
तरतूदीस अनुसरून ज्येष्ठता दिनांक निश्चित करण्यात आला आहे. 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा. विभाग, पुणे यांनी दि.१२.०३.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावान्वये 
दि. श्री. गणेश र. टेपाळे यांच्या नावात दुरुस्ती करण्याबाबत कागदोपत्री पुरावे सादर केले 
आहेत. सदर कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने SM ATCT र. टेपाळे यांच्या नावात श्री. 
गणेश र. टेकाळे ऐवजी श्री. गणेश रमेश CUTS अशी दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 


Page 1 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२४/ प्र.क्र.७९ /आस्था-१, दिनांक २१ ऑगस्ट,२०२४ चे सहपत्र "परिशिष्ट- अ" 


संवर्गाचे नांव :- कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी :- 5-१५ : Rs. ४१८००-१३२३००. 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीच्या तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणांबाबतचे विवरणपत्र . 


नियम ३ शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शरा 
(२) (ब) | कर्मचाऱ्याचे नांव | पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक 
नुसार (सर्वश्री) नियुक्तीचा वर्ष) प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 
ज्येष्ठता मार्ग वर्ष) 
क्रमांक 
eae २ [1 = ors = =i] & [1.७ I ८ eee 41-०४ - ee ee 
१२०५ | ait. नितिन अनंतराव ०२-०७-१९७९ ०७-०५-२०१३ | ०४-०५-२०१३ | ३१-०७-२०३७ श्री.नितीन अनंतराव वाडकर यांनी दि.०६.०६.२०२४ रोजीच्या अर्जान्वये त्यांच्या शौक्षणिक 


१२१९-अ ।श्री.सुमित अरूणराव 


१२४३ 


वार्डकर 


पदोन्नती 


श्री. विशाल मा. 
गुंजाळ 


२७-१०-१९८४ ०७-०५-२०१३ ०४-०५-२०१३ ३१-१०-२०४२ 


०२-०३-१९८६ इ.मा.व. 
(दिव्यांग) 


(कर्णबधीर) 


०८-०५-२०१३ | ०४-०५-२०१३ | ३१-०३-२०४४ 


Sits. 


अ्हतेत स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविकाधारक (डी.सी.ई.) sett सुधारणा करण्याकरीता 
कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध करुन दिले आहेत. सदर कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने 
त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेत स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविकाधारक (डी.सी.ई.) अशी सुधारित 
नोंद घेण्यात येत आहे. 


मुख्य अभियंता , सा.बां.प्रा. विभाग, अमरावती यांच्या दि. १४.०६.२०२४ रोजीच्या 
प्रस्तावान्वये दि. १५.०६.२०२३ रोजी प्रसिद्ध कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दि. 
०१.०१.२०२२ रोजीच्या तात्पुरत्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये श्री.सुमित अरुणराव महल्ले यांचे 
नाव समाविष्ठ करण्याबाबत कागदोपत्री पुरावे सादर केले आहेत.त्यास अनुसरून त्यांच्या 
नावाचा समावेश महाराष्ट्र दि. १५.०६.२०२३ रोजी प्रसिद्ध कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गाच्या दि. ०१.०१.२०२२ रोजीच्या तात्पुरत्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीमध्ये करण्यात येत 
आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली,२०२१ मधील नियम 
क्र.४(४)(अ) मधील तरतूदीनुसार श्री.सुमित महल्ले यांचे स्थान ज्येष्ठता क्र.१२१९ वरील 
श्रीमती भारती तेजराम नखाते यांचे खाली व ज्येष्ठता क्र.१२२० वरील श्री.गजानन मा. 
गोतमारे यांचे वर ज्येष्ठता क्र.१२१९-अ येथे समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


मुख्य अभियंता , सा.बां.प्रा. विभाग, नाशिक यांचा दि. २९.०७.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावान्वये 
ज्येष्ठता क्र.१२४३ वरील श्री.विशाल माधवराव गुंजाळ यांच्या ज्येष्ठतेमध्ये सुधारणा 
करण्याबाबत कागदोपत्री पुरावे सादर केले आहेत. सदर कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने 
श्री.गुंजाळ यांच्या रुजू दिनांकात ०८.०५.२०१३ अशी नोंद घेण्यात येत आहे. तसेच 
श्री.गुंजाळ यांनी दिव्यांग (कर्णबधीर) बाबतचे दि.२०.०५.२०१८ रोजीचे दिव्यांग प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केले आहे. यास्तव, त्यांच्या नावासमोर इ.मा.व.(दिव्यांग) (कर्णबधीर) अशी 
नोंद घेण्यात येत आहे. 


Page 2 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२४/ प्र.क्र.७९ /आस्था-१, दिनांक २१ ऑगस्ट,२०२४ चे सहपत्र "परिशिष्ट- अ" 


संवर्गाचे नांव :- कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी :- 5-१५ : Rs. ४१८००-१३२३००. 


कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीच्या तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणांबाबतचे विवरणपत्र . 


नियम ३ शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शरा 
(२) (ब) | कर्मचाऱ्याचे नांव | पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक 
नुसार (सर्वश्री) नियुक्तीचा वर्ष) प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 
ज्येष्ठता मार्ग वर्ष) 
क्रमांक 
pei: २ = aa & [७ I ८ We ote ee I ० 
१२७९ श्रीमती सिमा गोरख ०५-०४-१९८३ ०७-०५-२०१३ | ०४-०५-२०१३ | ३०-०४-२०४१ अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक यांचा दि.२६.०६.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावान्वये 


जाधव 


१४३६-अ श्री. विजय केडावराव 


०१-०७-१९७७ 


३०-०६-२०३५ 


Page 3 


श्रीमती सीमा गोरख जाधव यांच्या नावासमोरील माहीती अद्ययावत करण्याबाबत 
कागदोपत्री पुरावे शासनास सादर केलेले आहेत. सदर कागदोपत्री पुरावे पहाता त्यांच्या 
रुजू दिनांकात ०७.०५.२०१३ अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


मुख्य अभियंता , सा 


०१.०१.२०२२ रोजीच्या 
यांचे नाव समाविष्ठ 


.बां.प्रा. विभाग, अमरावती यांच्या दि. १४.०६.२०२४ रोजीच्या 


प्रस्तावान्वये दि. १५.०६.२०२३ रोजी प्रसिद्ध कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दि. 


च्या तात्पुरत्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये श्री. विजय केडावराव चोपकर 
करण्याबाबत कागदोपत्री पुरावे सादर केले आहेत.त्यास अनुसरून 


त्यांच्या नावाचा समावेडञा 
(स्थापत्य) या संवर्गाच्या 
करण्यात येत आहे. 
नियम क्र.४(४)(अ) मधील 


वेडा महाराष्ट्र दि. १५.०६.२०२३ रोजी प्रसिद्ध कनिष्ठ अभियंता 

च्या दि. ०१.०१.२०२२ रोजीच्या तात्पुरत्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली,२०२१ मधील 
धील तरतूदीनुसार श्री.चोपकर यांचे स्थान ज्येष्ठता क्र.१४३६ वरील 


श्रीमती सुवर्णा विजय सोनवणे यांचे खाली व ज्येष्ठता क्र.१४३७ वरील श्रीमती सोनाली 
पुनाजी चौरे यांचे वर ज्येष्ठता क्र.१४३६-अ येथे समाविष्ट करण्यात येत आहे 


